सन 2022-23 करीता एकात्मिक बाल 
संरक्षण योजना (925) या योजनेअंतर्गत 
वेतनाकरीता निधी वितरीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-॥0७२5-२०२२/प्र.क्र.६२(भाग-२)/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २३ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा:- 
शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.६२(भाग-१)/का-०८ दिनांक १९.१०.२०२२ 


प्रस्तावना-: 


एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत बालकांची काळजी घेणाऱ्या संस्थांमधील कर्मचारी व 
त्याकरीता राज्यातील यंत्रणेमध्ये कार्यरत कायमस्वरूपी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देखील अदा 
करण्यात येते. सद्यस्थितीत बालकांची काळजी व संरक्षण करणाऱ्या संस्थेमध्ये सेवा देणे ही अत्यावःयक 
सेवेची बाब असल्याने हे कर्मचारी त्यांची सेवा देत आहेत. तरी या अत्यावश्‍यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे 
वेतन देखील वेळेत होणे गरजेचे आहे. तथापि, सन २०२२-२३ करीता केंद्र शासनाकडून अद्याप प्रस्ताव 
मागविण्यात आलेला नाही. यास्तव केंद्र शासनाकडून सन २०२२-२३ करीता निधी प्राप्त झालेला 
नसल्याने या कर्मचाऱ्यांचे केवळ माहे ऑक्टोबर पर्यंतचे वेतन वाचा येथील झासन निर्णयान्वये अदा 
करण्यात आले आहे. 


२. सद्यस्थितीत एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत वेतन प्राप्त करणाऱ्या शासकीय 
बालगृहातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यासाठी प्रतिवर्ष केंद्र शासनाकडून निधी मंजूर करून 
वितरीत करण्यात येतो. त्याचप्रमाणे यावर्षी देखील केंद्र शासनाकडून सन २०२२-२३ करीता राज्य 
शासनामार्फत केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून त्यांस केंद्राकडून मान्यता प्राप्त होवून 
राज्यास निधी प्राप्त होईल असे गृहीत धरून शासकीय व अशासकीय बालगृह/ निरीक्षणगृहातील 
कर्मचाऱ्यांच्या माहे नोव्हेंबर आणि डिसेंबरच्या वेतनाकरीता आयुक्‍त, महिला व बाल विकास यांना निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासन विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय-: 


या शासन निर्णयाद्वारे वित्त विभागाने अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरीत केल्याप्रमाणे 
एकात्मिक बाल संरक्षण योजने अंतर्गत विवरणपत्रातील रकाना 2 मधील लेखाशिर्ष/उद्दीष्टांना रकाना 
क्र. ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना निधी वितरीत करण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ।|925-/२०२२प्रका/(२-भाग)६२.क्र.-०८ 


(रुपये लक्ष) 
वि अर्थसंकल्पीत | यापुर्वी वितरीत प्रस्तावित 
क्र. लेखाशिर्ष निधी निधी वितरण 
१ २ 3 8 | 4 


मागणी क्र.एक्स-०१ 

२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
१०२, बाल कल्याण, 

१ | (१६) शासकीय संस्था, १४९३.३१ १०४५.३१ २२३.९९ 
(१६)(०१) एकात्मिक बाल सरंक्षणयोजना 
(२२३५ 0००९), केंद्र हिस्सा, 


०१, वेतन 
(१६) (०२) एकात्मिक बालसंरक्षण योजना 
2 । (२२३५०७००१८), (राज्य हिस्सा) ९९५.५३ ६९६.८६ १४९.३२ 
०१, वेतन 


१९९, अशासकीय संस्थांना सहाय्य, 
(००)(०१) एकात्मिक बाल सरंक्षणयोजना 
(२२३५ ७०२७ (केंद्रहिस्सा) 
३६, सहायक अनुदान (वेतन) 


९६९.७३ ४८५.८६ ३६५.१५ 


(००) (०२) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना 
8 (2234 0०३६), राज्यहिस्सा ६४६.२९ ३०५.९१ २४३.४३ 
३६, सहायक अनुदान (वेतन) 


एकूण ४१०४.५६ १७१९.४९ ९८१.८९ 


२. सदर निधी वितरणाकरिता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा 
आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 
३. सदर निधी आहरण व विनियोगाच्या अनुषंगाने केंद्र शासन व राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचना, वित्त विभागाचे निर्देश यांचे अनुपालन होईल याची दक्षता नियंत्रक व आहरण अधिकारी यांची 
राहील. 
Ce सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२२३१२१३०९६४३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशा नुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL DEORAO SARDAR 
Date: 2022.12.23 17:36:54 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ।925-/२०२२प्रका/(२-भाग)६२.क्र.-०८ 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई , 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई , 

५. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई , 

६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

७. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे , 

१०. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर, 

११. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर, 

१२. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३. उपायुक्त (बाळ विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे , 

१४. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे, 

१५. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई , 

१६. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई , 

१७. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित 

१८. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 

१९.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२०. निवड नस्ती, का-०८. 


es 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


